महाराष्ट्र शासन 
कृषि, RNa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.१६/पदुम-१ दिनांक : १०.०५.२०२१ 


शासन आदेशा :- 

पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) (रु. १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन 
५७००/- एस-२२: ६००००-१९०८००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 
(रु. १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ५७००/- एस-२३: ६७७००-२०८७००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद 


ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत पद प्रवर्ग | पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेले पद 
| 9 | 2 3 ee 

7 डा. सुनिल Hard तुंबारे, जिल्हा खुला । जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, 
पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर, जि. अहमदनगर (रिक्‍त 
अहमदनगर पद) 

2.| डॉ. जगदाळे धनंजय शिवाजीराव, खुला | जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, 
सहायक आयुक्त, प्रादेशिक पशुसंवर्धन रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी (रिक्‍त पद) 
सहआयुक्त पुणे 

३.| डॉ. गाडगे विलास अशोकराव, सहायक | खुला | जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्‍त, 
आयुक्‍त, जिपसचि, भंडारा गडचिरोली जि. गडचिरोली (रिक्‍त पद) 

४.| डा. फुके नितीन हरिश्चंद्र, सहायक खुला | उप आयुक्‍त Wea, महाराष्ट्र 
आयुक्त, व्यवस्थापक, वळु संगोपन केंद्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर, जि. 
नागपूर नागपूर (रिक्‍त पद) 

५.। डॉ. काळे मंगेश पुरुषोत्तम, सहायक खुला | जिल्हा WMI उप आयुक्त, चंद्रपूर, 
आयुक्त, जिल्हा पद्युसंवर्धन उपायुक्‍त जि. चंद्रपूर (Red पद) 
कार्यालय नागपूर 

६.। डा. नेमाडे प्रल्हाद पुंडलीक, सहायक खुला । जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, 
आयुक्‍त, तालपसचि दारव्हा, जि. परभणी, जि. परभणी (रिक्‍त पद) 
यवतमाळ 

७.| डॉ. कदम नानासाहेब सखाराम, सहायक | खुला | जिल्हा ways उप आयुक्‍त, लातूर 
आयुक्‍त, जिपसचि लातूर जि. लातूर (रिक्‍त पद) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१६/पदुम-१ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत पद प्रवर्ग । पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेले पद 
| १_| २ ३ PB 

८.। डॉ. पेठे शैलेश गुरूनाथ, सहायक खुला | उप आयुक्‍त Wass, गुणनियंत्रण 
आयुक्‍त (सध्या प्रतिनियुक्‍तीने- संजय प्रयोगशाळा, मुंबई (रिक्‍त पद) 
गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली मुंबई) 

९.| डा. झोड प्रदिप देविदास, सहायक खुला । जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, 
आयुक्त, विभागीय रोग अन्वेषण औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद (रिक्‍त पद) 
प्रयोगशाळा, नाशिक 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दि. ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या 
या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यामधील आरक्षित पदे रिक्‍त ठेऊन खुल्या 
प्रवर्गातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावीत अज्ञा सूचना 
सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब ने दि.२०.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


३.  सा.प्र.वि./कार्यासन १६-ब यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर पदोन्नत्या तदर्थ व पदोन्नतीच्या कोट्यातील 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येत आहेत. 


४. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर, उपआयुक्त पश्युसंवर्धन या पदावर पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर 
हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्राप्त परिस्थितीनुसार कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या अधिका-यांचा रुजू अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 

५. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०५१०१४५७२१०३०१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dilip JAIRAM 


Shedmekhe = 
(दि. ज. 21S) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- १ मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१६/पदुम-१ 


3) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

४) आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७. 

५) मुख्य वनसंरक्षक तथा संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली मुंबई 
६) संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 

७) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) संबंधित जिल्हा प्नुसंवर्धन उपआयुक्त 

९) सबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०) महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
११) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१३) निवडनस्ती-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


